आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२४-२५ 
या आर्थिक वर्षासाठी अनुदानित आश्रमशाळा या 
योजनेतंर्गत सहायक अनुदान वितरीत 
करणेबाबत. (लेखाशीर्ष २२२५ एफ १२९) 

(बाब ३१- सहाय्यक अनुदाने -वेतनेतर) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अआझ्या-२०२४/प्र.क्र. १२७/का-११ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-१६ जुले, २०२४ 
वाचा : 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र. क्र. ३४/अर्थ -३, दि. ०१/०४/२०२४. 
२) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे दिनांक ०२ मे, २०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

आदिवासी विकास विभागांतर्गत अनुदानित आश्रमशाळांना शासनामार्फत परिपोषण अनुदान, 
इमारत भाडे अनुदान तसेच आकस्मिक अनुदान देण्यात येते. या अनुषंगाने आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत सन २०२४-२५या वर्षात स्वयंसेवी संस्थांना आश्रमशाळा व मुलगोद्योत्तर आश्रमशाळा 
चालविण्यासाठी सहाय्यक अनुदाने (कार्यक्रम खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५एफ१२९), ३१- सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर) खाली सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये अनुदानित आश्रमशाळांमधील 
विद्यार्थ्यांना आवश्‍यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी रु.१७५.०० (अक्षरी रुपये VHal 
पच्वाहत्तर कोटी फक्त) कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत मागणीचा प्रस्ताव वित्त 
विभागास सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावावर वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी विकास विभागाच्या मागणी क्रमांक टी-५ अंतर्गत २२२५-अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य लेखाशीर्षांतर्गत (०१) 
(७३) स्वयंसेवी संस्थांना आश्रमशाळा व मुलोगोद्योत्तर आश्रमशाळा चालविण्यासाठी सहायक अनुदान 
या योजनेतंर्गत (लेखाशिर्ष २२२५ एफ१२९), बाब क्र.३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) याखाली वित्त 
विभागाकडून उपलब्ध करुन देण्यात आलेला रु.१७५.०० कोटी (अक्षरी रुपये एकशे पच्चाहत्तर कोटी 
फक्‍त) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अआझा-२०२४/प्र.क्र. १२७/का-११ 


(रुपये लाखात) 
सन २०२४-२५ सदर शासन 
साठी मंजूर निधी | निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेली तरतूद 


कनक मायाला 


स्वयंसेवी संस्थांना आश्रमशाळा । ३१- सहाय्यक ३५०००.०० १७५००.०० 
व मुलोगोद्योत्तर आश्रमशाळा | अनुदाने (वेतनेतर) 

चालविण्यासाठी सहायक 

अनुदान (लेखाशिर्ष २२२५ 

एफ१२९) 


उपरोक्त प्रमाणे रु.१७५.०० कोटी (अक्षरी रुपये एको पच्चाहत्तर कोटी फक्त) इतका निधी 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. वितरीत्त 
निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धत्तीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन 
खर्च करावा. तसेच आयुक्‍त आदिवासी, नाशिक यांनी संदर्भांधीन क्र. २ येथील दि. ०३ मे, २०२४ 
रोजीच्या पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या 
MRI खर्चाच्या सन २०२४-२५ च्या पहिल्या व दुसऱया हप्त्यासाठी अपर आयुक्‍त निहाय 
मागणीप्रमाणे द्यावयाचा एकूण निधी रु. १६७.७१ कोटी व उर्वरित निधी कोविड २०१९ मधील प्रलंबित 
इमारत भाडे या प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी 
यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६५०/२०२४/ व्यय-१४ दि. 
०२/०७/२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७१६१५३२२५६९२४ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN GORAKSHANATH SATHE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 
PRAVIN DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8aea 


1 14bc1 Obc084ffcdf2ae0c667ca6c3eca844c7809bb00f184ed 
10299. 0032, st=Maharashtra, 
GORAKSHANATH SATHE ==" : Sa 30067 4SEAD275204608 
8243 S95 AAAA3, cn=PRAVIN GORAKSHANATH SATHE 
De 17.16 15:43:40 +05'30' 


(प्रविण साठे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Ba 


प्रत- 


१. मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव, आदिवासी विकास यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अआश्ा-२०२४/प्र.क्र. १२७/का-११ 


३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

४. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 

५. महालेखापाल (लेखापरीक्षण)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 

६. सह सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष कधिकारी (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४ व अर्थ - १९), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११. निवडनस्ती - कार्यासन ११ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


